लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा-२०१७ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
श्री. मनोज कचरु तोटेवाड यांचे नियतवाटप रद्द 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१८/प्र.क्र. ९३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २८ मे, २०१९ 


वाचा 


१) शासन निर्णय क्र.सीडीआर-१०९३/१०७७/प्र.क्र.२३/९३/अकरा, दिनांक १२ ऑक्टोबर, 
१९९२३ 

२) विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका, १९९१. 

3) शासन ज्ञापन क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग एएससी १५१८/प्र.क्र.९३/१४-अ, 
दिनांक ४ जुले,२०१८. 

४ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्रमांक एमआयएस-०६१८/सीआर-५९/२०१८/तीन, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०१९. 


शासन ज्ञापन 


लिपिक-टंकळेखक (मराठी/ इंग्रजी) या गट क मधील पदावर नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या 
लिपिक-टंकलेखक परीक्षा- २०१७ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने उमेदवार श्री. मनोज कचरु तोटेवाड यांचे महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग कार्यालयात लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) पदावर या विभागाच्या दिनांक ४ जुले,२०१८ 
च्या शासन ज्ञापनान्वये नियतवाटप करण्यात आले होते. 

लिपिक-टंकलेखक पूर्व परीक्षा २०१७ व लिपिक-टंकलेखक मुख्य परीक्षा २०१७ मध्ये उत्तीर्ण 
होण्याकरीता तोतया उमेदवाराची मदत घेऊन, तसेच शासकीय नोकरी मिळविण्याकरीता 
जाणिवपूर्वक व हेतूपुरस्सर गैरप्रकार करुन श्री. तोटेवाड यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
संकेतस्थळावरील “स्पर्धा परीक्षेकरीता उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनां"मधील सूचना क्रमांक 9.3.3, 
२.३.७व५.१३.२ चे उल्लंघन केल्याचे सिध्द झाले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१८/प्र.क्र.९३/१४-अ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सूचनांने उलंघन करुन तोतया उमेदवाराच्या मदतीने केलेल्या 
गैरप्रकाराकरीता श्री.तोटेवाड यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील नियम १३ व 
नियम ४ पोटनियम (८) अन्वये लिपिक-टंकलेखक पूर्व परीक्षा २०१७ च्या दिनांकापासून म्हणजेच 
दिनांक ११ जून, २०१७ पासून आयोगामार्फत आयोजित परीक्षा व निवडीकरीता कायमस्वरुपी 
प्रतिरोधित करण्याचा तसेच नियम ४ पोटनियम (९) अन्वये लिपिक-टंकलेखक पदावरील निवडीकरीता 
श्री. तोटेवाड यांची शासनाकडे करण्यात आलेली शिफारस रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने घेतला आहे. 


यास्तव विभागाच्या दिनांक ४ जुलै, २०१८ च्या ज्ञापनान्वये श्री.मनोज कचरु तोटेवाड यांचे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयामध्ये केलेले लिपिक-टंकलेखक पदावरील नियतवाटप या 
ज्ञापनाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने श्री. मनोज कचरु तोटेवाड यांची लिपिक-टंकलेखक पदावरील 
नियुक्‍ती रद्द करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५२८११५५१११३०७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Gajanan Bhi 


jurav 
| Of Mah 
a a al a al Administration Depa postalCode=400032, 
डॉ, tra, 


15b973b0795ae988a7c005050f9 1 80a8021798a5cled4 


ral 


1ada8a72725a47b4f0, 


B h | mM [30 G U fav b b1 1b 1ccbde577d71dce3b3 13c3fefSdc2ad659e3 
60f73b682d6b6fccb8: 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कक्ष)तीन(, ५ १२/, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज 
टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-अ) ( निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


